महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतर्गत ठराविक कामांसाठी कंत्राटी पॅनेल 
तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी मोजमाप पुस्तिकेत (॥.8.) 
केलेल्या adhe चेक मेजरमेंटची आवश्‍यकता 
नसल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- मग्नारो-२०२३/प्र.क्र.८९/रोहयो-१०अ, 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ मे, २०२३. 


शासन परिपत्रक क्रमांक- मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.७/रोहयो-१०अ, दि. १६/१२/१०. 

शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारोहयो-२०१२/प्र.क्र.४/पुर्नबांधणी-३/रोहयो-१,दि. २७/९/१२. 
शासन परिपत्रक क्रमांक-मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.५/पुनबां-७/२०१०/रोहयो-१०अ,दि. २०/१/१४. 
शासन परिपत्रक क्रमांक-मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.५/पुर्नबां-७/२०१०/रोहयो-१०अ,दि.२७/६/ १४. 
शासन परिपत्रक क्रमांक-मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.५/पुर्नबां-७/२०१०/रोहयो-१०अ, दि.३०/६/१५. 
शासन परिपत्रक क्रमांक-मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.५/पुर्नबां-७/२०१०/रोहयो-१०अ, दि.२०/९/१६. 


संदर्भ:-१ 

२ 
3 
ted 
4 
द 


na CS ~~ ~~ ~~ = 


परिपत्रक :- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कंत्राटी पॅनेल तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांनी 
प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जावून मोजमाप पुस्तिकेमध्ये मोजमाप नोंदवून त्यावर स्वाक्षरी करण्याबाबतची 
कार्यपध्दती (Check Measurement) संदर्भ क्र. ३ येथे विहीत करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर कार्यपध्दत प्रायोगिक तत्वावर प्रथम दिनांक ३० जून, २०१४ पर्यंत राबविण्याचे आदेशित करण्यात 
आले होते. तथापि याबाबीचा आढावा घेतला असता ही कार्यपध्दत उपयुक्‍त असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास 
आल्याने यास संदर्भ क्र. ४ अन्वये दिनांक ३० जून, २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. त्यानंतर संदर्भ 
क्र. ५ अन्वये दि.३०/०६/२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
३. या कार्यपध्दतीची उपयुक्तता विचारात घेता सदर कार्यपध्दत शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत 
राबविण्यात यावी. सदर आदेशाची अंमलबजावणी राज्यात तात्काळ करण्याबाबत संदर्भ क्र. ६ येथील 
परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. उर्वरित अटी व शार्ती संदर्भ क्र. 3 च्या शासन परिपत्रकात 
विहीत केल्याप्रमाणे लागू राहतील. 
४. संदर्भक्र.३ येथील परिपत्रकान्वये मनरेगा अंतर्गतच्या वैयक्तिक मत्ता निर्मितीच्या कामामध्ये चेक मेजरमेंट 
संदर्भात खालीलप्रमाणे नव्याने निर्देश देण्यात येत आहे. रु.५ लाखापेक्षा कमी असलेली सर्व वैयक्तिक कामे 
ज्यामध्ये अंदाजपत्रकीय रकमेनुसार pars निधीचे रक्‍कम रु.२ लाखापेक्षा जास्त होणार नाही, अज्ञा सर्व 
वैयक्तिक लाभाच्या कामांकरिता MB Recording कंत्राटी पॅनेल तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांनी केल्यानंतर 
मोजमाप पुस्तिकेत साक्षीदार म्हणून २ मजूरांची स्वाक्षरी घेणे अनिवार्य राहील व अशा मोजमाप पुस्तिकेतील 
नोंदीना (Hares अंतर्गत) चेक मेजरमेंट ही पध्दत लागू राहणार नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.८९/रोहयो-१०अ 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०५०११७५३५५६२१६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 

N A N D K M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=C98b875883e76c14d91ed7b89546e6c1 1e439cad32d7f5cff48 
7862cc567ee39, postalCode=400032, st=Maharashtr 


=! , st= ra, 
serialNumber=DCD3577EBFOE0SE2A8B57095C152DC6CFB37C2BB83D 
A197788645DD8A362EBCS, cn=NANDKUMAR VERMA 
Date: 2023.05.11 18:02:39 +05'30' 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
३) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
९) मा.विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खासगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
१०) मा.समिती प्रमुख,महाराष्ट्र विधानमंडळ रोहयो समिती,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
११) मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१३) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपूर. 
१४) आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१५) संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
१६) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१७ मुख्य अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), पुणे. 
१८) संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 
१९) सर्व जिल्हाधिकारी. 
२० सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
२१ सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
२२) सर्व अधीक्षक अभियंता,पाटबंधारे/सर्व अधीक्षक अभियंता,लघु पाटबंधारे, (स्थानिकस्तर). 
२३) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
२४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई (प्रसिध्दीकरीता). 
२५) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 
२६) सर्व उपायुक्‍त (विकास). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२ ३/प्र.क्र.८९/रोहयो-१०अ 


२७ 
२८ 
२९ 
30 
34 
32 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
निवडनस्ती, रोहयो- १०अ. 


~— ष्य“ << na na ~— 


सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव व कार्यासन अधिकारी, रोहयो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


